अधीक्षक अभियंता, नागपूर पाटबंधारे मंडळ, नागपूर यांच्या 
अधिपत्याखालील लघू पाटबंधारे विभाग, वर्धा व त्या अंतर्गत 
उपविभागातील नियत अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२३ पासुन 
पुढे दि. २९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मुवाढ २०२३/(५१८/२०२३)/लपा 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : 08.99.2023. 


पहावे :- १) शासन निर्णय क्रमांक मुवाढ २०२३/(११७/२०२३)/ळलपा, दिनांक : १७.०३.२०२३. 
२) अधीक्षक अभियंता, नागपूर पाटबंधारे मंडळ, नागपूर यांचे पत्र जा.क्र.२१६८/नापामं 
आली-३/मु.वाढ/धा.०७/२०२३, दि. २६.०७.२०२३. 
3) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क., दि. ३१.०८.२०२३व 
शासन शुध्दीपत्रक दिनांक ०६.०९.२०२३. 


प्रस्तावना:- 

संदर्भ क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये अधीक्षक अभियंता, नागपूर पाटबंधारे मंडळ, नागपूर यांच्या 
अधिपत्याखाळीलळ लघू पाटबंधारे विभाग, वर्धा व त्या अंतर्गत उपविभागातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील १०६ पदांना दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 
संदर्भ क्र.३ चे वित्त विभागाचे शासन निर्णय व शासन शुध्दीपत्रकान्वये सर्व प्रशासकिय विभागांना त्यांच्या 
आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात 
आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व 
अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२३ ते दि. २९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले 
आहेत. 


शासन निर्णय:- 

आता संदर्भ क्र. २ अन्वये प्रस्तावित केल्यानुसार सोबतच्या परिशिष्ट "अ" मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 
अधीक्षक अभियंता, नागपूर पाटबंधारे मंडळ, नागपूर यांच्या अधिपत्याखालील लघू पाटबंधारे विभाग, वर्धा व 
त्या अंतर्गत उपविभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १०६ पदांना दि.०१.०९.२०२३ ते दि. 
२९.०२.२०२४ पर्यंत खालील अटींच्या अधीन राहून मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

१) उपरोक्‍त पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 

२) मुदतवाढ मंजुरी द्यावयाची नियत अस्थायी पदे विहित आकृतीबंधातील असावीत व ही पदे सहा 
महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी रिक्‍त/व्यपगत झालेली नसतील. 

३) अधीक्षक अभियंता, नागपूर पाटबंधारे मंडळ, नागपूर यांच्या कार्यालयाने उपलब्ध करुन 
दिलेल्या प्रस्तावामधील पदांची संख्या/पदांमधील घट/पदांमधील वाढ/सेवानिवृत्ती इ. माहिती 
अंतिम/अचूक आहे असे गृहित धरुन त्यांचे मागणीनुसार पदांना मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

४) या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह विनाविलंब सादर 
करण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२३/(५१८/२०२३)/लपा 


अधीक्षक अभियंता, नागपूर पाटबंधारे मंडळ, नागपूर यांच्या अधिपत्याखालील लघू पाटबंधारे 
विभाग, वर्धा व त्या अंतर्गत उपविभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील खर्च हा “मागणी क्र. आय-५, 
४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च,१९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील 
गुंतवणूक (०४)(अनिवार्य)-वेतनावरील खर्चासाठी भागभांडवली अंशदान,(०४)(०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास 
महामंडळास भागभांडवली अंशदान (४७०१ आय १७१ विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग 
भांडवली अंशदान संगणक सांकेतांक ४७०१ एच (८९९)(ब) अनिवार्य या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात 
यावा”. 

हा निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, 
दि. ३१.०८.२०२३ व शासन शुध्दीपत्रक दि. ०६.०९.२०२३ अन्वये अन्वये प्रशासकिय विभागांना प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३११०९१६२७३३०२२७ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by VARSHA SANDEEP BHAGAT 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, -WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 


2.5.4.20=b200b2df2a6c433 1b4a626db8cf6d32f7b30a2c5514afe218 


BHAGAT peer ree 
(वर्षा भगत) 
सहपत्र :- परिशिष्ट अ कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Wd :- 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर. 
मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, नागपूर. 
अधीक्षक अभियंता, नागपूर पाटबंधारे मंडळ, नागपूर. 
कार्यकारी अभियंता, लघू पाटबंधारे विभाग, वर्धा. 
कक्ष अधिकारी , आ(प्रशि) कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कोषागार अधिकारी, जिल्हा नागपूर. 
निवडनस्ती/मुदतवाढ, लपा संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२३/(५१८/२०२३)/लपा 


परिशिष्ट -अ 


शासन निर्णय क्र. मुवाढ २०२३/(५१८/२०२३)/लपा, दिनांक:- ०९/११/२०२३ चे सहपत्र 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपशील 
मुदतवाढीचा कालावधी दि. ०१/०९/२०२३ ते दि. २९/०२/२०२४ 


विभाग / उपविभागाचे नांव 


पदनाम 


4. 
र 


कार्यकारी अभियंता, लघु 
पाटबंधारे विभाग, वर्धा 


कार्यकारी अभियंता 

उप कार्यकारी अभियंता 
कनिष्ठ अभियंता/शा.अ./स.अ.श्रेणी-२ 
विभागीय लेखापाल 

प्रथम लिपिक 

वरिष्ठ लिपिक 
भांडारपाल 

सहायक भांडरपाल 
आरेखक, श्रेणी-१ 
सहायक आरेखक,श्रेणी-२ 
कनिष्ठ लिपिक 
टंकलेखक 

संगणक 


लघु टंकलेखक/निम्नश्रेणी लघु लेखक 
वाहन चालक 

नाईक 

शिपाई 

चौकीदार 


एकूण 


| 


उपविभागीय अभियंता, लघु 


उप कार्यकारी अभियंता 


पाटबंधारे उपविभाग क्रमांक 
१, वर्धा 


कनिष्ठ अभियंता/शा.अ./स.अ.श्रेणी-२ 
स्थापत्य अभि.सहायक 

वरिष्ठ लिपिक 

अनुरेखक 

कनिष्ठ लिपिक 

टंकलेखक 

वाहन चाळक 

शिपाई 

चौकीदार 


aN 
अ व ANY त. a foe woe 2 की ज्या त्व स्य cB" aT OCT Oak ल क Ley “ao: ae, GR” कक 
ay 


एकूण 


१८ पदे 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२३/(५१८/२०२३)/लपा 


१.२ 


उपविभागीय अभियंता, धाम 
वितरिका उपविभाग 
क्र.२,कोरा (मु.वर्धा) 


उप अभियंता/उप कार्यकारी अभियंता/स.अ.श्रे.१ 


कनिष्ठ अभियंता/शा.अ./स.अ.श्रेणी-२ 
स्थापत्य अभि.सहायक 

वरिष्ठ लिपिक 

आरेखक श्रेणी-३ 

कनिष्ठ लिपिक 

टंकलेखक 

वाहन चाळक 

शिपाई 

चौकीदार 


-0 A O - A - - K CK 


एकूण 


१८ पदे 


१.२ 


उपविभागीय अभियंता, धाम 
प्रकल्प उपविभाग, पिंपरी, 
वर्धा 


उप विभागीय अधि./अभियंता 

कनिष्ठ अभियंता/झा.अ./स.अ.श्रेणी-२ 
स्थापत्य अभि.सहायक 

वरिष्ठ लिपिक 

आरेखक श्रेणी-३ 

कनिष्ठ लिपिक 

टंकलेखक 

वाहन चालक 

शिपाई 

चौकीदार 


-0 A © © A O© - K K -5 


एकूण 


१८ पदे 


4.8 


उपविभागीय अभियंता, 
अजनरसरा प्रकल्प, उपविभाग 
क्र.१, हिंगणघाट 


१. उप विभागीय अधि./अभियंता 

२. कनिष्ठ अभियंता/झा.अ./स.अ.श्रेणी-२ 
३.स्थापत्य अभि.सहायक 

४.वरिष्ठ लिपिक 

५.आरेखक श्रेणी-३ 

६.कनिष्ठ लिपिक 

७.टंकलेखक 

८.वाहन चालक 

९.शिपाई 

१०.चौकीदार 


-0 A © - A O O© K ०७८ -5 


एकूण 


१८ पदे 


विभाग व उपविभाग मिळून एकूण १०६ पदे 


VARSHA SANDEEP 
BHAGAT 


(वर्षा भगत) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


